Reg. No . NPCITY/ 236/ 2018 - 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३२ ] 

शुक्रवार , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० [ पृष्ठे ३३ , किंमत : रुपये १८ .०० 
____ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ-नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनपा- २००४ -प्र.क्र . ३४- का -०६, दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर उक्त 
अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० , पोटकलम ( १ ) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
वानाडोंगरी नगर परिषद जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १- कावि 

१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसूदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , अश्विन मुदगल , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० , पोट -कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निमोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १ - कावि - २१७- २०१८ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० पोट - कलम 
( २ ) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालीका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम . यु. एन .- १९ ( ३)- कावि -१४१- २०१८ , 
दिनांक ८ मे , २०१८ च्या आदेशान्वये त्यांनी वानाडोंगरी नगर परिषदच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहे . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या. 
( अ) अनुसूचित जाती 


ना - एक - अ - १ (१५५८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ),( ब), ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गस्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

[ अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .] 
त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०१७ - प्र . क्र . ६- का - ०६ , दिनांक २० - ३ - २०१८ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट-कलम २ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करुन मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून , ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखुन ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


जाए . 


अनुसूची 


प्रभागाची लोकसंख्या , प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण नगर परिषद , वानाडोंगरी 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 
नाव 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


प्रभागाची एकूण जागा 
लोकसंख्या अनुसूचित क्रमांक 
जातीची लोकसंख्या , 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे , अनु . 
जाती/ अनु. जमाती/ नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु. जमाती/ नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी धरून 


(१) 


(२) 


( ३) 


(४ ) 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या १- अ उत्तर - खसरा क्रमांक १६४,१६५ नागलवाडी १ अ :- अनुसूचित जाती महिला 
३८९७, अनुसूचित जातीची १- ब ग्रामपंचायत सीमा . 

१ ब :- सर्वसाधारण 
लोकसंख्या ७१९, अनुसूचित स्थळ : बाबडे ले आऊट ते निलडोह चे 
जमातीची लोकसंख्या १७७. सीमेपर्यंत , गेडाम ले - आऊट , विजय नगर. 

पूर्व - रामवाटिका, निलकमल अपार्टमेंट , खसरा क्रमांक 

२३० , २३१, २३२ 
स्थळ : पालकर ले आऊट , मेश्राम ले आऊट , 
उगले ले आऊट , मोहिते इंडस्ट्रीज , राधाकृष्ण 
नगरी , रामवाटिका. 


दक्षिण - खसरा क्रमांक १९९, १९८ , मातोश्री नगर , 

पायोनियर वुड्स, हिंगणा मेन रोड ची सीमा 
स्थळ : निलकमल अपार्टमेंट , कडव ले आऊट, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची-चालू 

(५) 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


( ६ ) 


पश्चिम - खसरा क्रमांक १११ व ११२ प्रभाग क्रमांक 

७ ची सीमा . 
स्थळ : शहाकार ले आऊट , पायोनियर वुड्स , 
खंगार ले आऊट 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या २- अ उत्तर - खसरा क्रमांक २४१ चा परिसर आणि २ अ :- अनुसूचित जाती महिला 
३६४८ , अनुसूचित जातीची २-ब 

हिंगणा मेन रोडची सिमा लगत आहे . 

हिंगणा मेन रोडची सिमा लगत आहे . २ ब :- सर्वसाधारण महिला 
लोकसंख्या ६५६ , अनुसूचित स्थळ : शांतीनिकेतन शाळेजवळील भाग समोरील 
जमातीची लोकसंख्या २०४ 

आझाद हिंद चौक , सुभाष किराणा जवळ . 
पूर्व - शांतीनिकेतन शाळा जवळील रोड 

स्थळ : नखाते आटा चक्की , जवळील परिसर , 

गुप्ता निवास पासुन ते खदान पर्यंत . 
दक्षिण - खसरा क्रमांक ५ ची सीमा झेंडा चौक , ( राजीव 

नगर ) 

स्थळ : देशी दारू दुकानाच्या सभोवतील परिसर. 
पश्चिम - प्रभाग ५ ची सीमा लगत आहे . 

स्थळ : सिद्धार्थ कटिया भंडार मागील परिसर 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ३- अ उत्तर -हिंगणा मेन रोडची सिमा लगत आहे . ३ अ :- अनुसूचित जमाती 
३२५६, अनुसूचित जातीची ३- ब स्थळ : हिरणवार ले आऊट . 

३ ब :- सर्वसाधारण 
लोकसंख्या ३६२, अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या २०५. 


पूर्व - खसरा क्रमांक २३८ 

स्थळ : गजानन नगर व हिरणवार ले आऊट. 


दक्षिण - प्रभाग ४ ची सीमा लागून आहे. 

स्थळ : (दुर्गामाता मंदिर परिसर) . 
पश्चिम - प्रभाग २ ची सीमा लागून आहे . 

स्थळ : ( शांतीनिकेतन शाळेसमोरील भाग ) 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ४- अ उत्तर - प्रभाग ३ ची सिमा लागून आहे . 
३६५२ , अनुसूचित जातीची ४- ब स्थळ : स्मशान भूमी गल्ली क्रमांक १ . 
लोकसंख्या ३४२, अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या १३२ . 


४ 


. . 


४ अ :- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


४ ब : - सर्वसाधारण 


पूर्व - खसरा क्रमांक २५० व २५१ ची सीमा लागून व 

वाघदरा गावाची सिमा लागून आहे . 
स्थळ : ( जय मंगलमूर्ती कॉलनी ) स्मशान भूमी 
गल्ली क्रमांक १ . 


दक्षिण - २५९ जयमंगलमुर्ती गृहनिर्माण २६० , २६१ 

नवीन जि . प. नवीन शाळा . 


पश्चिम - खसरा क्रमांक २५३ फर्थ इंडिया कॉलनी व 

२५६ सरोजिनी ले आऊट , बाबडे ले आऊट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची- चालू 


ज 


( १) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ५- अ उत्तर -हिंगणा मेन रोड ची सिमा लागून आहे . 
३८०३ , अनुसूचित जातीची ५-ब स्थळ : सरोदी मोहल्ला, YCC कॉलेजचा लगतचा 
लोकसंख्या ३७० , अनुसूचित परिसर 
जमातीची लोकसंख्या १२८ 


५ अ :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

महिला 
५ ब :- सर्वसाधारण 


पूर्व - प्रभाग २ ची सीमा लागून आहे . 

सरोजनी ले आऊट , आनंद को . ऑपरेटीव्ह . 


दक्षिण - खसरा क्रमांक २५५, फर्थइंडिया खसरा क्रमांक 

२५४ स्मृतीगृह निर्माण संस्था . 


पश्चिम - नगर युवक शिक्षण संस्था ( NYSS ) YCC 

कॅम्पसचा परिसर 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ६- अ उत्तर - खसरा क्रमांक १९२, १९५ सातपुते ले आऊट , ६ अ :- अनुसूचित जाती 
३३५६, अनुसूचित जातीची ६-ब अष्टविनायक एम्पायर चा भाग , विजय नगर , ब : सर्वसाधारण महिला 
लोकसंख्या ६२९ , अनुसूचित 

गुरुकुल सहनिवास 
जमातीची लोकसंख्या १५३ 


पूर्व - खसरा क्रमांक १८४ , १८८ , १९४ , अमर नगर 

जाणा- या रोडची सीमा लगत , राधा कृष्ण बिल्डर्स , 
अँड डेव्हलपर्स , कृष्ण फ्लोरा अपार्टमेंट , गजानन 
कॉलनी , गणेश कॉलनी . 


दक्षिण - संगम रोड , खसरा क्रमांक १२४ , १२५ , १८२ , 

१८३, सुभानवाडी, नगर परिषद कार्यालयामागील 
भाग 


७ 


. . 


पश्चिम - वानाडोंगरी स्मशानभूमीचा भाग ( गजानन 

कॉलनी) 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ७- अ उत्तर - खसरा क्रमांक ९६, ९७, ९८ , ९९ , नागलवाडी ७ अ :-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
३१९३ , अनुसूचित जातीची ७-ब सीमा , मौजा संगम , वेना नदीचा भाग , दत्त मंदिर महिला 
लोकसंख्या ५७१ , अनुसूचित शंग्रीला शाळा , 

७ ब :- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
जमातीची लोकसंख्या १६७ 


पूर्व – वानाडोंगरी बस स्टॉप , जि .प . शाळेचा भाग 

जगताप ले आऊट , साठवणे ले आऊट , उगले 
ले आऊट. 


दक्षिण - खसरा क्रमांक ३६२ , ३६३, ३६४ , ३६५ , 

३६६ , ३६७ रायपुर गावाची सीमा लगत आहे. 
( येशोदा टाऊनशिप) , पवार टोली , 


पश्चिम - दंतमहाविद्यालय , जगताप लेआऊट , संगम 

गाव दत्त मंदिर , वेना नदी सीमा लगत आहे . 
शिवाजी कॉलनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची -चालू 

(५ ) 


(१) 


(२) 


( ३) 


(४) 


( ६ ) 


८ 


. . 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ८ - अ उत्तर - खसरा क्रमांक ६, गावठाणचा भाग दुर्गा माता ८ अ :- सर्वसाधारण महिला . 
५००८ , अनुसूचीत जातीची ८- ब मंदिर परिसर, रचना अपार्टमेंट , पशु वैद्यकीय , 

८ ब :- सर्वसाधारण महिला . 
लोकसंख्या ६६२ , अनुसूचीत ८ - क दवाखाना , 
जमातीची लोकसंख्या ३०३ 

८ क :- सर्वसाधारण . 
पूर्व - वन विभाग परिसर क्षेत्र, बाबडे सभा सभागृह 

आणि हिंगणा मेन रोड , एम .ई . सी . बी . ऑफिस, 

नागपूर ब्रिक्स कंपनी , 
दक्षिण - शासकीय वसतिगृह ३५५, ३५४ , ३५३ ३५२ , 

३५० , ३५१, ३३८ , ३४० , ३५६, ३५७, ३५८ , 
३६० , ३३५, ३३६ , ३३७, ३३४ , ३३१, ३३२ , 
३२२ (रिजन्ट शाळा मुस्लिम कब्रस्तान ) हिंगणा 

मेन रोड सिमा लगत आहे . 
पश्चिम - खसरा क्रमांक ३९१ , ३९० , ३८९ , नाग नाला 

सीमालगत आहे . अग्रवाल गॅस ऐजन्सी , 
प्रभागाची एकूण लोकसंख्या ९ - अ उत्तर - खसरा क्रमांक २४५ व २४६ यांचे सिमेलगत ९ अ :- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
४१३३ , अनुसूचीत जातीची ९- ब आहे. शिव मंदिर , 

महिला . 
लोकसंख्या ५३३, अनुसूचीत 
जमातीची लोकसंख्या २२१ 

९ ब :- सर्वसाधारण महिला . 
पूर्व - प्रभाग क्रमांक ५ ची सिमालगत नगर युवक 

शिक्षण संस्था , वैभव नगर , हनुमान नगर ....... 
दक्षिण - खसरा क्रमांक २८४ व २८५ तलमाले ले 

आऊट व मंगलमुर्ती गृहनिर्माण सह . संस्था , 

लक्ष्मी नगर , बालउद्यान जवळील परिसर.. 
पश्चिम - वैभव नगर , हिंगणा मेन रोडची सिमालगत 

आहे . शिक्षक कॉलनी , ...... श्रीकृष्ण नगर 


पूर्ण, 


१० 


. 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या १०- अ उत्तर - खसरा क्रमांक २८२ व २८३ शहाकार गृहनिर्माण १० अ :- सर्वसाधारण महिला . 
४३८९ , अनुसूचीत जातीची १० - ब सह . संस्था व २६६ पापुलर हाऊसिंग सोसायटी 

१० ब :- नागरिकांचा मागास 
लोकसंख्या ६२४ , अनुसूचीत YCC कॉलेज मागील , जांबुतकर वाडी , शिवाजी 

प्रवर्ग . 
जमातीची लोकसंख्या २२२ 

पार्क , मैदान 
पूर्व - खसरा क्रमांक २६३ , आनंद को - ऑपरेटिव्ह 

हाऊसिंग सोसायटी आणि वागधरा रीठी गावाची 
सिमालगत आहे. जयपूरकर हॉलचे मागील 

परिसर , श्री नगर , लक्ष्मीनारायण नगर , ....... 
दक्षिण - खसरा क्रमांक ३११ व ३१२ , ३१३ , ३१४ , 

३१५, ३१६ , ३१७, ३२१ , ३२२ , ३२३ , भगत 
ले- आऊट , वागधरा रिठी सीमा लगत , कोकाटे 
तेजस्विनी विद्यामंदिर , पडोळे ले- आऊट पालकर 

सभागृह , 
पश्चिम -हिंगणा मेन रोडची सीमालगत आहे . 

सुतगिरणी लगतचा परिसर, हनुमान नगर, रायपूर 
ग्रामपंचायत लगतचा परिसर , ... 


नागपूर : 
दिनांक ११ मे २०१८ . 
ना -एक- अ -२ ( १५५८ ) . 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


HIV 9 - 31 ( 37241.) (-1 . f . .) 7 . 11 . PT., 37 . J . 900 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order No . MNP - 2004 -CR - 34 - W - 6 , Dated 17th September 
2004 of the State Election Commissioner , Maharashtra the Draft Order fixing the number of seats to be 
elected and the extent of the wards into which the said Municipal area of the Municipal Council to be 
divided and wards to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens 
and Women (including women belonging to the Scheduled castes , Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens), as the case may be , as shown in the Schedule to the Draft Order shhich 1989- 92 -9hYy9 -9 

ifa - 999 - 209c , fhich ? À 209C was published as required by the proviso to sub - section ( 1) of the Section 10 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 , for informa 
tion of the residents of the Wanadongri Nagar Parishad . 

After carefully considering the objections are received by me in respect of the said draft order , 
I, Ashwin Mudgal, Collector of Nagpur District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) 
of Section 10 of the said Act, hereby make the following Order namely . 


ORDER 


No. Desk -XII -Mun - 1 -WS- 217 - 2018 . — 


Whereas , the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur Division , 
Nagpur by his order shhich sh .5 .57 .- 98 (3)- child - 989-209c , fanich ( -4 -209c issued under sub - section (2 ) of Section 
10 of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah .XL 
of 1965 ) has fixed for the Wanadongri Nagar Parishad , the number of Councillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 

(1 ) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved , 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats reserved for Women . . 

(including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at serial number (3 ), the number of seats 

reserved for women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at serial number (2 ) (a ), (b ) and (c) 
respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[Number of seats at Serial Number (3 ) minus number of 
seats at Serial Number (4 )]. 


| राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


७ 


2 . Now therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order shHigh PT317 - 74 - 7090 - 4 .55 . & -01-0 & , 
faig 20 - 3 - 209c of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of Section 10 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL . 
of 1965 ) . I, Ashwin Mudgal, the Collector of Nagpur District hereby , fixed the number and extent of the 
wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and the Backward Class of Citizens and Women 
(including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this order . 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately 
following the date of this Order . 


Ward 
No. 


(3) 


(5 ) 


SCHEDULE 

Municipal Council , Wanadongari 
Name of Total No. of Seat Description of Boundary ofthe ward Reservation 
The Ward ward population No. 

Category , SC , ST , 
No., if any (Reservation 

BCC , Women in SC , 
Category SC 

ST, BCC Category 
& ST) 
(2 ) (4) 

(6 ) 
Total Population - 1 - A North - Boundries of Survey No. 171 1 A - Women in SC 
3897 

1 - B 

near by Nildoh Grampanchayat Category . 

and 104 Survey No . 104 near by 1 B - General. 
SC - 719 

NagalwadiGranpanchayat border . 
ST- 177 

East , Boundries of Survey Nos . 209 , 

210 , 211, 212 , 229 , 230 , 231, 232 , 
27 , 216 , 214 , 234 v 235 near by 

Nildoh Grampanchayat border . 
South — Boundries of Survey Nos . 173 , 174 , 

186 , 202, 187 , 200 , 201, 198 this 

border near by Hingna Main Road . 
West , Boundries of Survey Nos . 172 , 

175 , 176 , 177 , 176 , 178 , 139 , 
140 , 160 , 161, 162, 163, 156 , 158 , 
157 , 156 , 155 , 154 and 163 this 
border near by Nagwalwadi 
Grampanchayat. 


Total Population - 2 - A North Boundries of Survey No. 241 this 2 A - Women in SC 
3648 

2 - B 

part near by Hingna Main Road Category . 
border. 

2 B - Women in 
SC -656 

East , Boundries of near by Ward No . 3 General. 
ST -204 

border. 
South - Boundries of Survey No . 254 , 

255 , Nagar Yuvak Shikshan 

Sanshtha near by Pandhan Road . 
West - Boundries of Ward No . 5 near by 

backside of Siddharth Katiya 
Bhandar. 


3 


Total Population - 3 - A NorthBoundries of Survey No. 240 3 A - ST Category . 
3256 

3 - B 

near by Hingna Main Road . 3 B - General. 
SC - 362 

East , Boundries of near by Nildoh 
ST - 205 

Village . 
South - Boundries of Ward No . 4 . 
West - Boundries ofWard No . 2 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


(1) 


(2) 


(6 ) 


4 A - BCC Category . 
4 B - General. 


SCHEDULE — Contd . 
(3 ) (4 ) 

(5 ) 
Total Population - 4 - A North — Boundries of Ward No. 3 . 
3652 

4 - B East, Boundries of Survey No. 250 and 
SC - 342 

251 near by Wagdhara Village . 
ST - 132 

South - Boundries of Ward No. 10 . 
West - Boundries of Survey No . 254 

near by Ward No. 5 . 


Total Population - 5 -A North - Boundries of Hingna Main Road . 5 A - Women in BCC 
3803 5 - B East , Boundries of Survey No . 254 and 

ad Category 

5 B - General. 
SC - 370 

255 near by Ward No . 4 . 
ST - 128 

South — Boundries of Ward No. 10 . 
West Boundries of Survey No . 254 and 

246 and Hingna Main Road . 


Total Population - 6 - A North — Boundries of Survey Nos . 137 , 6 A - SC Category . 
3356 

6 - B 

138 , 135 , 34 and 133 and part of 6 B - Women in 

Ashtvinayak Developers and General 
SC -629 

Drain . 
ST - 153 

East , Boundries of Survey Nos . 132 , 

131 , 130 , 127 , 136 , 186 , 193 , 191, 

192 , 195 and 188 and Ward No . 1 . 
South — Boundries of Survey Nos. 128 , 

123 and 124 Sangam Road . 
Boundries of Survey No. 137 , 136 
and Smashan Ghat, Drain and 
Prabhag No. 7 . 


Total Population - 7 -A North — Boundries of Survey Nos . 24 , 25 / 7A - Women in BCC 
3193 

7 - B 

2 , 29, 82 , 83, 84 , 116 , 114 , 111 , Category . 

163 and 101 and Sangam Survey 
SC -571 

7 B - BCC Category . 
No. 26 to 68 , Wanadongari Survey 
ST - 167 

No . 70 to 99 also near by 

Nagalwadi border . 
East , Boundries of Survey No. 25 / 1 , 

26 , 18 , 13 , 7 , 8 , 9 , 345 , 10 , 11 , 
12 , 13 , 14 Hingna Main Road also 

Wanadongari Gavthan . 
South — Boundries of Survey Nos . 375 , 376A, 

384 , 383 , 381, 386 , 380 , 366 , 365 , 
382 , 383, 364 Mauja Sangam 
Survey No . 179 , Mauja 
Wanadongari 362 near by Raipur 
Village and 180 , 179, 183, 127, 
128 , 129 , 130 , 134 , 172 , 171, 174 , 
182 Sangam Village near by 

Khairy Pannase. 
West - Boundries of Survey Nos . 36 , 

37B , 49, 51 / 1 , 51 / 2 , 56 , 57 , 58 , 
125 , 142 , 141, 127 , 128 , 139 , 134 , 
136 , 137, 135 , 116 , 169, 176 , 179 , 
178 , and Mauja Sangam Survey 
Nos. 28 to 180 Sawargotha . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


९ 


(1) 


(2) 


SCHEDULE - Contd . 
(3) (4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
Total Population - 8 - A North — Boundries of Survey No . 1 near 8 A - Women in 
5008 

MSEB Office ITI and Ward No . 7 General. 
SC -662 

8 B - Women in 
on East , Boundries of Survey Nos . 348 , General. 
ST - 303 

342 , 347 , 341, 349 , 393 in Babde 8 C - General. 
Sabhagruh Hingna Main Road . 


8 - B 


South - Boundries of Survey No. 

Shashkit Vastigruh 355 , 354 , 
353 , 352, 350 , 351, 338 , 340 , 356 , 
357, 358 , 360 , 336 , 337 , 334 , 331, 
332, 322 , Hingna Main Road . 


West , Boundries ofSurvey No. 391, 390 , 

389 Nag Nala . 


Total Population - 9 - A North — Boundries of Survey No . 247 and 9 A - Women in BCC 
4133 

9 - B Ward No . 5 . 

Category 
SC -533 

9 B - Women in 
East , Boundries of Ward No . 10 and General. 
ST -221 

Ward No. 5 


South — Boundries of Survey No . 285 and 

Ward No . 10 . 


West - Boundries of Hingna Main Road. 


10 


Total Population - 10 -A North — Boundries of Survey Nos . 278 , 10 A - Women in 
4389 

10 - B 280 , 281, 282 , 267 , 266 , 256 , 263 , General. 
SC -624 

264 Pandhan Road Wanadongari. 10 B - BCC Category . 
ST -222 

East , Boundries of Survey Nos . 277 , 

273 , 274 , 272 , 271 , 298 and 
Wagdhara Rathi Village . 


South — Boundries of Survey Nos . 296 , 

297 , 303, 304 , 305 , 308A , 309 , 
311, 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 37 , 
321, 322, 323 Raipur Village . 


West - Boundries of Survey Nos. 293A , 

294 , 287 , 386 , 278 , 294 , 288 , 278 
Hingna Main Road . 


Nagpur : 
Dated the 11th May, 2018 . 
71.-55-31 3 (944C ) . 


ASHWIN MUDGAL , 

Collector, 
Nagpur. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०१. 

___ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप- २००४- प्र. क्र . ३४ - का -६ , दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यापुढे सदर “ उक्त 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे पारशिवनी नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कक्ष - १२- एमयुएन -१ - कावि १९० - २०१८ , दिनांक ०२ मे २०१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसूदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत 
क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , अश्विन मुद्गल , नागपूर 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२ - एमयुएन- १ - कावि २१८ - २०१८ . 


( ब ) अनुसावणारा 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० पोट - कलम 
( २ ) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम . यु. एन .- १९ (३ )- कावि - १४२ - २०१८ , 
दिनांक ०८ - ०५ - २०१८ च्या आदेशान्वये त्यांनी पारशिवनी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग 

यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 

चित जमाती 
( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा. 
( ४) उपरोक्त (३) पैकी वरील क्रमांक (२) ( अ),( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालील प्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक ( ३ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा.] 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील अधिसूचना क्रमांक रानिआ -नप- २०१७-प्र .क्र . ६- का -६ , 
दिनांक २०- ०३-२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , ( १९६५ 
चे कलम १० पोट - कलम २ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकाराचा वापर करून मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र 
जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून , ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह) जागा राखुन ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


११ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 
नाव , 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


प्रभागाची एकूण जागा 
लोकसंख्या , अनुसूचित क्रमांक 
जातीची लोकसंख्या 
अनुसूचित जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती , किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे, अनु. जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 
अनु . जमाती/ नागरीकांच्या 

मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 


सर्वसाधारण 


एकूण ६८० 
अनु . जा . ७५ , 
अनु. जमाती १२९ 


१ स्थळ . - बोरबन , जुना पेंच रोड लागून उपरकर 

यांचे घरापासून आबादी लेआऊट परिसर 
उत्तर . - उत्तरेस कोराडी कॅनल पासून पूर्वेकडेपेंच 

रोडपर्यंत . 
पूर्व. - पेंच रोडला लागून दक्षिणेकडे श्री . पृथ्वीराज 

मेश्राम यांच्या घरापर्यंत व पुढे हॅन्डपम्प 
पर्यंत व पुढे आत्माराम पोटभरे यांच्यापर्यंत 
व पुढे महाजन किराणा यांच्या किराणा 
दुकानापर्यंत व पुढे श्री .मंगल समरु बघेल 
यांच्या घरापर्यंत व तिथून पुढेपेंच रोडला 

लागुन श्री . पांडुरंग उपरकर यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण .- श्री . पांडुरंग उपरकर यांचे घरापासून 

पश्चिमेकडे रस्त्यांनी श्री . विलास खडसे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे सदुजी वाघाडे यांच्या 
घरापर्यंत तेथून रस्त्याने पश्चिमेकडे 
कॅनलपर्यंत नगरपंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 


पश्चिम .- नगरपंचायतच्या हद्दिपासून उत्तरेकडेकॅनलला 

लागून नगरपंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 


२ 


२ 


सर्वसाधारण 


एकूण ६६८ 
अनु . जा . ४३ , 
अनु. जमाती ६६ . 


१ स्थळ . - दत्त टेकडी परिसर , भगवान बघमारे यांचे 

घरापासून इंदल श्रीराम राऊत यांचे घरापर्यंत 

जुना पेंच रोड लागून दत्त टेकडी खालील. 
उत्तर - उत्तरेकडे पेंच रोडच्या हद्दिपासून पूर्वेकडे 

नगरपंचायतच्या हद्दिच्या बाबुरवाडा 

पांधनपर्यंत . 
पूर्व . बाबुरवाडा पांधनने दक्षिणकडे क्रिडा 

संकुलनापर्यंत व तेथून पुढे श्री . इंदल श्रीराम 
राऊत यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . श्रीराम 
महादेव पारसे यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . 
देवचंद मेश्राम यांच्या घरापर्यंत व तेथून श्री . 
भगवान बघमारे यांच्या घरापर्यंत . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


अनुसूचित जमाती 


एकूण - ६८७, 
अनु . जा .- १० , 
अनु . जमाती- २५७ . 


दक्षिण .- श्री . भगवान बघमारे यांच्या घरापासून पेंच 

रोड ओलांडून पश्चिमेकडेपेंच पाटबंधारे यांचे 
कार्यालयापर्यंत व पुढे श्री . भोजनकर यांचे 
घरापर्यंत व पुढे आस्था नगरी मधुन केदारनाथ 
डेव्हलपर्स यांच्या लेआऊट मधून जुन्यापेंच 

रोडपर्यंत . 
पश्चिम .- पश्चिमेस केदारनाथ डेव्हलपर्स यांच्या 

लेआऊट पासुन उत्तरेकडे श्री. मधुकर ढोबळे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . विजय शेंडे 
यांच्या घरापर्यंत व पुढे बाबुराव घोडमारे 
यांचे घरापर्यंत श्री . शंकर बडवाईक 
यांच्या घरापर्यंत व तेथून पुढे पेंच रोडला 

लागून नगर पंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 
१ स्थळ . - घोगरा रोड शिव टेकडी परिसर , गरपेठ 

अखाडा समोरील भाग 
उत्तर . - उत्तरेकडे बाबुरवाडा पांधनपासुन पुर्वेकडे 

घोगरा रोड नगरपंचायतच्या हद्दिपर्यंत . 
पूर्व .--- घोगरा रोड नगरपंचायतच्या हद्दिपासून 

दक्षीणेकडेपेंच रोडपर्यंत . 
दक्षिण .-पेंच रोडपासून पश्चिमेकडे तलावाला लागून 

घोगरा रोडपर्यंत व तेथून पुढे अंगणवाडी 
पर्यंत तेथून समोर श्रीमती बारुबाई चिंचखेडे 

यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम . - श्रीमती बारुबाई चिंचखेडे यांच्या घरापासून 

उत्तरेकडे श्री . रामभाऊ बाजनघाटे यांचे 
घरापासून केदारनाथ डेव्हलपर्स यांच्या 
ऑफीस पर्यंत व पुढे रस्ता ओलांडून श्रीमती 
लक्ष्मी चिंचखेडे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . शालीक नरड यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
उत्तरेला तालुका क्रिडांगण संकुलापासून 
बाबुरवाडा पांदणपासून नगरपंचायतच्या 

हद्दिपर्यंत . 
१ स्थळ . - दिपक शिवरकर यांचे घरापासून दरगा 

परिसर , माता मंदिर परिसर , कमलाकर 

भोयर यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर . - उत्तरेकडे हनुमान मंदिरापासून पुर्वेकडे बरेजा 

यांच्या शेतपर्यंत प बरेजा तलावाला लागून 

पुर्वेकडेपेंच रोडपर्यंत . 
पूर्व . पेंच रोडला लागून नगरपंचायतच्या हद्दिपासून 

दक्षिणेकडेबरेजा यांचे शेतातून नगरपंचायतच्या 
हद्दिपर्यंत . 


४ 


४ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६५२ 
अनु . जा .-५ , 
अनु . जमाती-० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


१३ 


अनुसूची - चालू 


एकूण- ७३९ 
अनु . जा .- १७ , 
अनु. जमाती -२७. 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 


दक्षिण . - नगरपंचायत हद्दिपासून बरेजा यांच्या 

शेतीपासून पश्चिमेकडे श्री . हरिचंद मेश्राम 
यांच्या घरापर्यंत व तेथून पुढे श्री . सदाशिव 
केळवदे यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . रतन 
कामठे यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . किसना 
केळवदे यांच्या घरापर्यंत व तेथून श्री . चिंधु 
मेश्राम यांच्या घरापर्यंत व पुढे श्री . मनोज 
कोल्हे व पुढे श्री . कमलाकर भोयर यांच्या 

पर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . कमलाकर भोयर यांच्या घरापासून 

उत्तरेकडे ज्ञानेश्वर पिंपरामुळे व पुढे व 
दिपक शिवरकर यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
चिंतामण भोगे यांच्या गुरांच्या गोठ्यापर्यंत 

व पुढे नगरपंचायत हद्दिने हनुमान मंदिरापर्यंत . 
१ स्थळ . - चौकी श्री . हरिभाऊ गोन्नाडे यांचे घरापर्यंत 

व पुढे पुवठा मंदिर लवापर्यंत , इंगोले यांचे 

घरापर्यंत व पुढे बोकडे यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर . - उत्तरेकडे हरिभाऊ गोन्नाडे यांचे घरापासून 

पूर्वेकडे श्री . प्रभाकर भोगे यांचे घरापासून 
पुढे श्री . रमेश लाड यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
श्री . राजु खंडाते यांचे घरापासून पुढे बरेजा 

यांचे शेतातुन नगरपंचायत हद्दिपर्यंत . 
पूर्व . - नगरपंचायतच्या हद्दिपासून पेर रोड ला लागुन 

दक्षिणेकडे बरेजा यांच्या शेतीपर्यंत . 
दक्षिण . - बरेजा यांच्या शेतीपासून पश्चिमेकडे 

श्री . हरिभाऊ इंगोले यांच्या घरापर्यंत व 
पुढे श्री . नेत्राम केळवदे यांचेघरापर्यंत व 
पुढे श्री . पुरुषोत्तम तरारे व पुढेचिंधुजी 
फाले व पुढे श्री . राजेश बाकडे यांच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . राजेश बाकडेयांचे घरापासून उत्तरेकडे 

श्री . प्रकाश बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे 
पुर्वेकडे श्री . मारोतराव उईके यांच्या घरापर्यंत 
व तेथून पुढे उत्तरेकडे श्री . काशिनाथ 
निंबाळकर यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . हरिभाऊ 

गोन्नाडे यांचे घरापर्यंत . 
१ स्थळ . - मढि मंदिर माता मंदिर गरिबदास केळवदे व 

पुढे वसंता केळवदे व पुढे भवानी माता 

मंदिर प्रभाकर कावळे यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर . - उत्तरेकडे मढि मंदिरापासुन पुर्वेकडे 

श्री . बाळा खंडाते यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . बंडु बेले यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . गरिबदास केळवदे यांचे घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण- ७७८ 
अनु . जा .- ९ , 
अनु . जमाती- ७ . 


ना - एक - अ - ४ (१५५८ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


७ 


७ 


एकूण ७३० , 
अनु . जा . ८ , 
अनु . जमाती ८ . 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 

महिला 


पूर्व. - श्री . गरिबदास केळवदे यांच्या घरापासून 

दक्षिणेकडे श्री . बळीराम केळवदे यांच्या 

घरापर्यंत . 
दक्षिण . - बळीराम केळवदे यांच्या घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री . तेजराम बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . देवाजी सोनकुसरे यांचे घरापर्यंत व 
पुढे चौकी मंदिर व पुढे श्री . आनंद वाघमारे 
यांच्याघरापर्यंत व पुढे श्री . गजानन यांचे 
घरापर्यंत व पुढे दक्षिण दिशेने श्री . गिरधर 
बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
श्री . हरिभाऊ महाजन ( सायरे ) यांचे घरापर्यंत 
पुढे श्री . प्रभाकर कावळे ( पाळणाघर) यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . प्रभाकर कावळे ( पाळणाघर ) यांचे 

घरापासून उत्तरेकडे श्री . प्रमोद भोगे यांचे 
घरापासून धुरई यांचा वाडा व तेथुन पुढे 
पुर्वेकडे श्री . शंकर आपुरकर यांचे घरापर्यंत 

व पुढे मढि मंदिरापर्यंत . 
१ स्थळ . - चौकी मंदिर महाजन पुरा पासुन हांडे यांचे 

घरापर्यंत व पुढे शेगावकर यांचे घरापासून 

बाजार चौकापर्यंत जैनमंदिरापर्यंत . 
उत्तर . - उत्तरेकडे जैन मंदिर पासून पुर्वेकडे श्री . 

धन्यकुमार पनवेलकर यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . शैलेश वाघे यांचेकिराणा दुकानापर्यंत 
व पुढे उत्तर बाजुस श्री . श्रावण रोकडे 
यांच्यापर्यंत व पुढे भगवान बोकडे यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे श्री . चंद्रहासजी 
बिसन यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . वसंतराव 
महाजन यांचे घरासमोरील रस्ता पासून पुर्वेकडे 
देवचंद महाजन यांचे घरापर्यंत व पुढे प्रफुल 
भुजाडे यांचे घरापर्यंत व तेथुन पुर्वेकडे चौकी 

मंदिरापर्यंत . 
पूर्व . - चौकी मंदिरापासून दक्षिणेकडील श्री . नारायण 

गोन्नाडे यांच्या घरापासून श्री . नारायण 
कोटगुले यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
श्री . विष्णुजी बढे यांचे घरापर्यंत व पुढे 

उत्तरेकडे श्री . राजेराम राऊत यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण. - श्री . राजेराम राऊत यांचे घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री . घनशाम केहिटे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . मधुकर शेगावकर यांचे घरापर्यंत व 
पुढे श्री . छगण रॉय यांचे घरापर्यंत . 


यण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


१५ 


अनुसूची -चालू 


८८ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण ६७९ 
अनु. जा . १०५ , 
अनु . जमाती ० . 


पश्चिम .- श्री . छगण रॉय यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

श्री . जयचंद कोचर यांचा दवाख 
श्री . मदन पालीवाल यांचे घरापासून पुढे 

जैन मंदिरापर्यंत . 
१ स्थळ . - लता भोगे सोनार मोहल्ला व पुढे बौध्द 

विहार मोटघरे यांचे घरापासून 
उत्तर . - उत्तरेकडे कुवारा भिवसेन महोत्सव ग्राऊंड 

पासून हनुमान मंदिरापर्यंत . 
पूर्व. - हनुमान मंदिरापासून दक्षिणेकडे श्री . जैस्वाल 

यांचे घरापर्यंत पुढे श्री . अशोक मोटघरे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . मनोहर केळवदे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे वर्षा मोटघरे यांच्या 
घरापर्यंत व पुढे राजु भोयर यांचे घरापर्यंत 
व पुढे पुर्वेकडे श्री . अरविंद मोटघरे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे मढि मंदिरापासून पश्चिम 
दिशेस श्री . सुधाकर कावळे यांचे घरापर्यंत 
पुढे श्री . मधुकर रायपुरकर यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेस श्री . अनिल सायरे यांचे घरापर्यंत 

व पुढे श्रीमती लताबाई भोगे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण . - श्रीमती लताबाई भोगे यांचे घरापासून 

पश्चिमेकडे श्री . ढोमणे गुरुजी यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्रीमती जीजाबाई नंदनवार यांचे 
घरापर्यंत व पुढेरस्ता ओलांडून श्री . विठोबा 
भुते यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . चंद्रभान 
कुंभलवार यांचे घरापर्यंत व पुढे नगरे गुरुजी 
यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . राजु सातपैसे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे रस्त्याने उत्तरेकडे 
सुनिल पिंपरामुळे यांच्या घरापर्यंत व पुढे 

पश्चिमेकडे श्री . कळंबे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . कळंबेयांचे घरापासून उत्तरेकडे 

श्री . बाश्या बडवाईक यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री. बाजीराव सायरे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . मनोहर मेश्राम यांचे घरापर्यंत व पुढे 
अमोल मुलतेली यांचे घरापर्यंत पुढे 
श्री . जानराव नागपुरे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
कुवारा भिवसेन महोत्सव ग्राऊंड पर्यंत . 
पातीमाता मंदिर पासुन पांडुरंग सायरे । 
राजु कुंभलकर यांचे घरापासुन व पुढे जैन 

मंदिरापासून . 
उत्तर . - उत्तरेकडे श्री . पांडुरंग सायरे यांचे घरापासुन 

पुर्वेकडे श्री . राजु कुंभलकर यांचे घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण ७५३ , 
अनु. जा . २० , 
अनु. जमाती ० . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


पूर्व. - श्री . राजु कुंभलकर यांचे घरापासून दक्षिणेकडे 

श्री . मधुकर बांगडकर यांचे घरापर्यंत 
श्री . यादवराव बडवाईक यांचे घरापर्यंत पुढे 
श्रीमती जानकीबाई कठाणे व पुढे पुर्वेकडे 
श्री . वासुदेव वाडी यांचे घरापर्यंत व तेथून 
पुढे रस्ता ओलांडून आटा चक्की उत्तरेकडे 
श्री . बडवाईक यांचे घराजवळील विहीरीपर्यंत 
तेथून पुढे पुर्वेकडे श्री . विजय कुर्वेयांचे 
घरापासून दक्षिणेस विजय फुलबांधे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे श्री . गभणे गुरुजी यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण. - श्री . गभणे गुरुजी यांचे घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री . वंजारी गुरुजी यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . पारसमल बोथरा यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . विजयकुमार बोथरा यांचे घरापर्यंत व 
पुढे दक्षिणेकडे संभाजी वंजारी यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्री . नरेश डोनारकर यांचे घरापर्यंत 

व पुढे श्री . चोरडीया यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . चोरडीया यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

श्री . अनिल ढोबळे यांचे घरापर्यंत पुढे 
श्री . विरेंद्र नरड यांचे घरापर्यंत पुढे पांडुरंग 

सायरे यांचे घरापर्यंत . 
१ स्थळ . - आबादी खारी जुना पेंच रोड , पाती माता 

मंदिर परिसर . 
उत्तर . - उत्तरेकडे श्री . भार्गव गजभिये यांचे घरापासून 

पुर्वेकडे सोनाबाई सायरे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व . श्रीमती सोनाबाई सायरे यांचे घरापासून 

पेंच रोड ला लागून दक्षिणेकडे श्री . प्रभाकर 
खुबाळकर यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . जानराव 
सायरे यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . मानिक 
गाठे यांचे घरापर्यंत . पुढे पातीमंदिर पुढे 

श्री . पांडुरंग गिरडकर यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण. - श्री . पांडुरंग गिरडकर यांचे घरापासून 

पश्चिमेकडे श्री . डुमन चकोले यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेस श्री . श्रीराम मोरे यांचे घरापर्यंत 

पुढे श्री . हेतराम जांगडे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्री . हेतराम जांगडे यांचे घरापासून उत्तरेस 

श्रीमती मंजुळाबाई मेश्राम यांचे घरासमोरील 
रस्त्यांपासून पुर्वेकडे श्रीमती ममता रामटेके 
यांचे घरापर्यंत व पुढे राजु भिवगडेयांचे 
घरापर्यंत व पुढे उत्तरेस प्रकाश सोनटक्के 
यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . उईके यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्री . भार्गव गजभिये यांचे घरापर्यंत . 


१० 


१० 


एकूण ७७३, 
अनु. जाती ४८ , 
अनु . जमाती ६७. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

महिला 


N 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


१७ 


अनुसूची - चालू 


( ६ ) 


११ 


११ 


पा 


एकूण ७१७ 
अनु. जाती १६९ , 
अनु. जमाती १३ 


१ स्थळ . - डोमकी पुरा को - ऑपरेटिव्ह बँक पठाण चक्कीपर्यंत अनुसूचित जाती महिला 

शेषराव कापसे हरिहर शाळेपासून 
उत्तर . - उत्तरेकडे हरिहर शाळेपासून पुर्वेकडे आबदी 

खारीकडे जाणा- या रोडला दिपक पांढूरकर 
यांचे घरापर्यंत व पढे शेषराव कापसे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे श्री . श्रीराम मोरे यांचे 
घरापर्यंत . तेथून दक्षिणेस श्री . डोमकी जावाई 
यांचे घरापर्यंत पुढे पूर्वेकडे श्री . रामचंद्र 
मोहरकर यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . दिलीप 
वंजारी यांचे घरापर्यंत व पुढे पठाण आटा 

चक्कीपर्यंत . 
पूर्व . पठाण आटा चक्कीपासून दक्षिणेस पुढे जुने 

पेंच रोड लागून श्री . शेषराव देऊळकर यांचे 
घरापर्यंत व पुढे नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 

को - ऑपरेटिव्ह बँकेपर्यंत . 
दक्षिण .- नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को - ऑपरेटिव्ह 

बँकेपासून पुढे पश्चिमेस स्वामी फोटो 
स्टूडिओ, पुढे ठाकरे वकील यांचे घरापर्यंत . 
श्री . गोविंदा मस्के यांचे घरापासून श्री . खलीप 
पठाण यांचे घरापासून पुढे श्री . राजकुमार 

राऊत व श्रीमती मिरा मडावी यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम .- श्रीमती मिरा मडावी यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

हरिहर विद्यालयापर्यंत . 
१ स्थळ. - आबादी ले - आऊट परिसर तकीया मारोती . नागरिकांचा मागास पतर्ग 

परिसर जिनींग तहसील कार्यालय समोर . 
उत्तर . - उत्तरेकडे बनसिंगी नाल्यापासून पूर्वेकडे ते 

कॅनलपर्यंत . पुढे श्री . शामराव सोनाजी मानापुरे 
यांचे घरापर्यंत . पुढे श्री . माधवराव घुले यांचे 
घरापर्यंत . पुढे श्रीमती छन्नुबाई सोनवाने यांचे 

घरापर्यंत. पुढे श्री . गिरगुसे यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व . - श्री . गिरगुसे यांचे घरापर्यंत दक्षिणेस नत्थु 

ढोके यांचे घरापर्यंत व पुढे श्री . अर्जुन बर्वे 
यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेस श्रीमती 
मंजूळाबाई मेश्राम यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . बालपांडे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
श्री . प्रमोद गोरडे यांचे घरापर्यंत व पुढे 

दक्षिणेस हरिहर शाळेपर्यंत . 
दक्षिण .- हरिहर शाळेपासून पुढे पश्चिमेकडे तहसील 

रोडने श्री . रविंद्र फुलबांधे यांचे घरापर्यंत व 
पुढे श्रीमती सिंधुताई चव्हाण यांचे घरापर्यंत 
व पुढे श्री . झोड यांचे घरापुढे कॅनल ओलांडून 
हरिहर शाळा. पुढे सावनेर रोडने नगरपंचायत 
हद्दिपर्यंत . 


१२ 


१२ 


एकूण ७६४ 
अनु . जाती ८६, 
अनु . जमाती ४० 


ना - एक - अ- ५ ( १५५८ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८/ वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


(६) 


१३ 


१३ 


सर्वसाधारण. 


एकूण ६४० 
अनु . जाती ९० , 
अनु . जमाती ६३ 


पश्चिम .- नगर पंचायत हद्दीतील बनसिंगी नाल्यापासून 

उत्तरेकडे नगर पंचायत हद्दीने न . प . हद्दी 

तील बनसिंगी नाल्यापर्यंत . 
१ स्थळ . - तहसील कार्यालय , बेसिक शाळा , गोवारी 

पुरा , सरोदी टोली . 
उत्तर . - उत्तरेकडे सावनेर रोडने बनसिंगी नाल्या 

पासून पूर्वेकडे सावनेर रोडला लागून सार्व 
जनिक बांधकाम विभाग यांचे क्वॉर्टरपर्यंत 
पुढे तहसील कार्यालया पुढे पशुवैद्यकीय 
दवाखानापर्यंत पुढे पोलीस स्टेशन पारशिवनी 
पुढे संत तुकाराम सभागृहाच्या पुढे कोंड 
वाड्यापर्यंत पुढे श्री . लक्ष्मण येरखेड यांचे 

घरापर्यंत व पुढे महादेव मंदिर चौकापर्यंत . 
पूर्व . - महादेव मंदिर चौकापासून दक्षिणेस रामराव 

दड्डमवार यांचे घरापर्यंत . पुढे बाजारातील 
हनुमान मंदिरापर्यंत व पुढे रस्ता ओलांडून 
श्री . सुरेश ढवळे यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
सव्वालाखे कॉम्प्लेक्सला लागून सावनेर 

रोडपर्यंत . 
दक्षिण . - सावनेर रोडपासून पश्चिमेकडे श्री . गौतम 

देशपांडे यांचे घरापर्यंत व पुढे भाऊराव 
भोयर यांच्या घरापर्यंत . पुढे सावनेर रोड 
ओलांडून दक्षिणेकडे नगर पंचायत हद्दीने 
पुढे नगर पंचायतच्या हद्दीतील बनसिंगी 

नाल्यापर्यंत . 
पश्चिम .- नगर पंचायतच्या हद्दीतील बनसिंगी नाल्या 

पासून सावनेर रोड बनसिंगी नाल्यापर्यंत . 
१ स्थळ . - मस्जिद परिसर शकील बेकरी पठाण 

मस्जिदपर्यंत दूध डेअरी . 
. - उत्तरेकडे सुरेश सावरकर यांच्या घरापासून 

पुढे पूर्वेकडे रजनी फोटो स्टुडिओपासून 
पुढे श्री . पुरुषोत्तम राजुरकर यांचे कटिंगच्या 

दुकानापर्यंत . 
पूर्व. श्री . पुरुषोत्तम राजुरकर यांचे कटिंगचे 

दुकानापासून दक्षिणेकडे मस्जिदपर्यंत . पुढे 
श्री . कुरेशी चुनेवाले यांचे घरापर्यंत . पुढे 
श्रीमती रामटेके यांचे घरापर्यंत . पुढे सावनेर 
रोड ओलांडून पालीवाल अध्यापक विद्यालया 
पासून पूर्वेकडे अशोक राऊत यांचे 
घरापासून पुढे श्री . किशोर वैद्य यांचे 
घरापर्यंत पुढे शेषराव नाखेले यांचे घरापर्यंत . 
पुढे बस स्टॉप खापरखेडा रोडला लागून 
श्री . अरूण बडवाईक यांचे पानठेल्यापर्यंत 
व नगर पंचायत हद्दीतील कॅनलपर्यंत . 


१४ 


१४ 


सर्वसाधारण महिला . 


एकूण ६६८ 
अनु . जाती १२३ , 
अनु . जमाती ११२ 


CT 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


१९ 


अनुसूची - चालू 


दक्षिण . - श्री . अरूण बडवाईक यांचे पानठेला व 

नगर पंचायत हद्दीतील कॅनलपासून कॅनल 
लागून सावनेर रोडपर्यंत . 


पश्चिम .- सावनेर रोडला लागून मस्जिदपासून उत्तरे 

कडे श्री . रामराव चौधरी यांचे घरासमोरील 
रस्ता ओलांडून पुढे श्री . पठाण यांचे घरा 
पर्यंत व पुढे अनिता सोनवाने यांचे घरा 
पर्यंत व पुढे सुरेश सावरकर यांचे घरा 
पर्यंत . 


१५ 


१५ 


अनुसूचित जाती . 


एकूण ६८० 
अनु . जाती ३२५ , 
अनु . जमाती १३ 


१ स्थळ . - विजय खिलोसिया कन्या शाळा , कॉम्प्लेक्स , 

आंबेडकर पुतळा परिसर बँक ऑफ इंडिया . 
उत्तर . - उत्तरेकडे श्री .विजय खिलोसिया यांचे घरा 

पासून पूर्वेकडे श्री . नरेंद्र चोरडिया यांचे 

घरापर्यंत . 
पूर्व . - श्री . नरेंद्र चोरडिया यांचे घरापासून दक्षिणे 

कडे सुनिल रांका यांचे घरापर्यंत व पुढे 
बाजार चौकातील कन्या शाळेपर्यंत व पुढे 
पूर्वेकडे श्री . विष्णुजी बढे यांचे दुकानापर्यंत 
व पुढे दक्षिणेकडे श्री . गजभिये यांचे 
किराणाच्या दुकानापासून सोनाली झेरॉक्स 

पर्यंत . 
दक्षिण . - सोनाली झेरॉक्सपासून श्री . अशोक कुथे 

यांचे घरापर्यंत व पुढे स्टेट बँकपर्यंत व 
पुढे बँक ऑफ इंडिया पारशिवनी रस्त्या 

पर्यंत . 
पश्चिम .- बँक ऑफ इंडिया रस्त्यापासून उत्तरेस 

श्री . महेश बुरबांधे यांचे घरापासून पुढे 
श्री . विलास बुरबांध यांचे पानठेला पर्यंत व 
पुढे भुते किराणा स्टोर्स पर्यंत रस्ता ओलांडून 
श्री . संजय व्यास यांचे कॉम्प्लेक्स पर्यंत व 

पुढे विजय खिलोसिया यांचे घरापर्यंत . 
१ स्थळ . - जुना बस स्टॉप, साई ले - आऊट, रामटेक 

रोडच्या बाजूने नगर पंचायत पर्यंत . 
उत्तर . - उत्तरेकडे श्री . सुरेश शिवरकर यांचे घरा 

पासून पूर्वेकडे श्री . मधुकर शेगावकर यांचे 
घरापर्यंत . पुढे प्रभाकर बढे यांचे घरापर्यंत 
पुढे पांडुरंग नागोसे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
राजु पल्लेवार यांचे घरापर्यंत व पुढे तलावापर्यंत 

व पुढेपेंच रोडपर्यंत . 
पूर्व . - पेंच रोडपासून दक्षिणेकडे,पेंच रोड फाटा 

नगर पंचायत हद्दी रामटेक रोडपर्यंत . 


१६ 


१६ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग . 


एकूण ७५९ 
अनु . जाती १२५ , 
अनु . जमाती २८ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


अनुसूची -चालू 


दक्षिण .- रामटेक पारशिवनी रोडला लागून पुढे 

राणी लक्ष्मी विद्यालयापर्यंत पुढे गोडे ठेके 
दार यांचे घरापर्यंत व पुढे रुपराव डोहळे 
यांचे घरापर्यंत . पुढे सुधीर कापसे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे नगर पंचायत कार्यालया 


पर्यंत . 


पश्चिम .- नगर पंचायत कार्यालयापासून पुढे उत्तरेकडे 

शांती सायकल स्टोर्स . पुढे श्री . सुरेश 
शिवरकर यांचे घरापर्यंत . 


१७ 


१७ 


१ 


सर्वसाधारण महिला 


एकूण ६५९ 
अनु . जाती ४३, 
अनु . जमाती १६ . 


स्थळ . - नेहरू नगर , सुपर टाऊन, मंगल नगर 

परिसर , खापरखेडा रोड . 
उत्तर . - उत्तरेकडे ग्रामीण रुग्णालय समोरील कॅनल 

पासुन पुर्वेला श्री . ठाकरे यांचे घरापर्यंत व 
पुढे व्यंकटेश बारपर्यंत व पुढे खडतकर 
सभागृहपर्यंत खापरखेडा रोड उत्तरेस 
श्री . रफिक शेख यांचे घरापर्यंत व पुढे 
मच्छिमार सोसायटीपर्यंत व पुढे पुर्वेकडे 
श्री . प्रकाश कोचर यांचे घरापर्यंत पुढे शेख 
यांचे घरापर्यंत रामटेक रोडला लागुन महात्मा 

गांधी महाविद्यालयापर्यंत . 
पूर्व. महात्मा गांधी महाविद्यालयापासून दक्षिणेकडे 

पांदन रस्त्याने नगर पंचायतच्या हद्दीपर्यंत व 
पुढे नगर पंचायतच्या हद्दितील खापरखेडा 

रोडपर्यंत . 
दक्षिण . - नगर पंचायतच्या हद्दितील खापरखेडा रोडपासुन 

बनसिंगी नाला नगर पंचायत हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम .- बनसिंगी नाला नगर पंचायत हद्दीपासुन 

उत्तरेकडे श्री . कुर्वेयांचे घरापर्यंत व पुढे 
सावनेर रोडला लागुन ग्रामीण रुग्णालय 
समोरील कॅनलपर्यंत . 


नागपूर : 
दिनांक ११ मे २०१८ . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


२१ 


HTT 9- 31 ( 374 .), ( F1. f . 9 ), H . STT . PI., 37. $5 . 902 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by the Order shrich /# 519 -2008 /4 .55 .38 / 1-& , facich 90 PHLER , 2008 of the 
State Election Commissioner,Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extent of the 
wards into which the said Municipal area of the Municipal Councils to be divided and the wards to be reserved for 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens and Women ( including Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens) as the case may be , 
as shown in the Schedule to the draft order bearing 1687 - 92 - 5445 - 9 - ifa - 990 -2092 , facich op À 2092 was published as 
required by the proviso to Sub - section (1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 for information of the residents of the Parshivani Nagar Panchayat. 


After carefully considering the objections are received byme in respect of the said draft order. I, Ashwin Mudgal, 
Collector of Nagpur District, in exercise of the powers conferred on me by Sub -section ( 1) of section 10 of the said Act, 
hereby make the following order namely 


ORDER 


No. Desk -XII-Mun - 1 -WS -218 - 2018 . - 


Whereas, the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration ,Nagpur Division ,Nagpurby his 
Order sprich HY54 - 99 (3 )-cifa - 982- 209c , facich OC À 209C issued under Sub - section (2 ) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for Parshivani 
Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the Number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for 
Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown 
below 


1 . The number of Councillors to be elected . . 
2 . The number of seats to be reserved for : . . 

(a ) For the Scheduled Castes . . 


(b ) For the Scheduled Tribes . . . . 

(c) For the Backward Class of Citizens . . 
3 . The total number of seats to be reserved forWomen ( including the number 


of seats to be reserved for Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 


Tribes and the Backward Class of Citizens ). 
4 . Out of seats at SerialNo. 3, the number of seats reserved forWomen belonging 

to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 


from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ) 


respectively , are as under : 
(a ) For the Scheduled Castes 


(b ) For the Scheduled Tribes 


(c ) For the Backward Class of Citizens 


5 . Number of seats to be reserved for Women as General Category (Number of 

seats at Serial No . 3 Minus number of seats reserved at serial number-4 ) . . 


71 .-505 - 31-& (944C ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


2 . Now Therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order No. MNP - 2004 -Cr-34 -W -06 Dated 17th 
September 2004 of the State Election Commissioner, Maharashtra , read with Sub - section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 . (Mah . XL . of 1965). 1, Ashwin 
Mudgal the Collector ofNagpur District, hereby fixed the Number and extent of the wards into which the said Municipal 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes, the Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes, the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 


3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately following the date 
of this order. 


SCHEDULE 


Ward 
No 


Seat 
No. 


Description of Boundary of the ward 

(North , East, South , West) 


Name of Total No. of Ward 
the Ward Population 
No., if any (Reservation 

Category SC & ST) 
(2) 

1 Total-680 , 


Reservation 
Category , SC , ST, 
BCC Women in SC , 
ST, BCC Category 

(6 ) 


( 3) 


(1) 
1 


1 


General 


SC - 75 , 


Location — Population layouts area , from the 

house of Boron , Old Pench Road to 
Upkar. 


ST-129 


North 


From North to KuradiCanal on the 
North to wards Pench Road . 


East , 


To the South Near Pench Road ,Mr. 
To PrithvirajMeshram s House and 
to Hundampamp next to Atmaram 
Petbhare and further to the grocery 
store ofMahajan Kirana and further 
to Shri. From the house of Mangal 
Samru Baghel and from there 
onwards to the Pench Road , Mr. To 
the house of Pandurug Uparkar. 


South — Mr. From the house of Pandurang 

Uparkar, to Mr. Vilas Khadse to 
Saduji Waghade to the road west 
Canal to Nagar Panchayat Bound 
ary . 


West- 


From the Boundary town Council 
North side to Nagar Panchayat 
Boundary Canal. 


2 


2 


Total-668, 


1 


General 


SC -43 , 


Location — From the house of Dattekadei 

campus Lord Bhamamare s house 
to Indra Shriram Raut, from Old Pat 
Road following Datta Hill . 


ST-66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


23 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


North 


North oftheboundary ofPench Road 
upto its Junction with Baburwada 
upto its junction with Nagar 
Panchayat Border . 


East , 


Baburwada Pandhangan passed to 
the South towards Krishnasankulan 
and from there Mr. Shri Indra Shri. 
ram Raut s house and further to Mr. 
to Mr. Shriram Mahadev Parese s 
house and onwards Shri to the 
house of Devchand Meshram and 
from there Mr. from Lord Baghmer 
to his house . 


South 


Mr. from the house ofLord Baghare 
to the Office of Pench Road on the 
West side of Pench Road and later 
Shri Bhojanakara of gharaparyata 
and further interest from within the 
City of Kedarnath Developers Lay 
outmadhun till the old screw Road . 


West , 


North from the Lay -out ofKedarnath 
Developers on the West Shri from 
Mr.Madhukar Dhobale s house and 
onwards Mr. To Mr. Vijay Shende s 
house and onwards Mr. Baburao 
Ghodmare to the house and Mr. 
Shankar Badwichi s house and from 
there to the Pench Road to the Nagar 
Panchayat 


3 


3 


Total- 687, 


1 


Scheduled Tribes 


S . C .- 10 , 


Location — Ghogra Road, Shiva Hill area, part 

of the upper part of the Girpeth 
Akhara 


S . T.- 257 


North 


To the North of Baburwada on the 
North towards the end of the Ghogra 
Road Nagar Panchayat. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


SCHEDULE — contd . 


.. (1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


4 


4 


Total- 652 , 


1 


General 


S .C .-5 , 


S . T.-O 


(5) 
East - From the boundary of the Ghogra 

Road Nagar Panchayat to the South 

to the Pench Road . 
South From Pench Road on the west side 

of the lake and towards Ghogra 
Road and from there to the 
Anganwadi therefrom Mrs . Barubai 

Chinchkhedhe s house . 
West From Mrs . Barubai Chinchkhede s 

house to North house of Rambhau 
Bazhagate and to the Kedarnath 
Developer s Office and further on the 
road to Mrs. LaxmiChinchkhedhe s 
house and later from the taluka 
Kridangana Complex to the house 
of Mr. Shalik Narad and then to the 
North from Baburwada foothills to the 

Municipalty boundary. 
Location From the house of Deepak 

Shivarkar to the Darga Premises , 
Mata Temple Complex , to the house 

of Kamlakar Bhoyar. 
North From North to Hanuman Temple on 

the East till the filed of Bereja and 
from Bereja Lake on the West to 

wards Pench Road . 
East From the boundary of Pench Road 

to Nagar Panchayat boundary and 
to South of Bereja field to Nagar 

Panchayat boundary. 
South From the boundary of Nagar 

Panchayat, from the farming of 
Bereja , to the west from there to Mr. 
Harichand Meshram s house and 
from there to the house of Mr. 
Sadashiv Keelwade and further to 
Mr. Ratan Kamite s house to the 
north From the house ofMr. Kisna 
Kelvade and from there to Mr. 
Chhamdu Meshram s house and 
onwards Mr. Manoj Kolhe and 

further to Mr. Kamlakar Bhoyar. 
West - From Mr. Kamlakar Bhoyar s house 

to North in front of Dnyaneshwar 
Pimparamule and further to Deepak 
Shivarakar s house and further to 
Chintaman Bhoge s to the cattle 
heels and later to the Hanuman 
Mandir boundary by the Municipality . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


24 


SCHEDULE — conta . 


(1) 


(2) 


(6 ) 


(3 ) 
Total- 739, 


(4 ) 
1 


5 


BCC Women 


S . C .- 17 , 


Location - Chouky to Mr. Haribhau 

Goannade s house and to the 
next till the house of Puvata 
Temple to thehouse of Ingole and 
to the house of Bokade later. 


S . T.-27 


North 


North of Haribhau Goannade s 
house on the North next to 
Mr. Prabhakar Bhoge s house to 
Mr. Ramesh Lad from the house 
of Raju Khandate later on to the 
Betheja Sheettun Nagar 
Panchayat Hadhiparant. 
From the boundary of the Nagar 
Panchayat to the farm of Per 
Road and to the farm ofBeraja to 
the South 


East - 


South — From the farm of Bereja to 

Mr. Haribhau Ingole s house and 
further to Mr. Netram Kelvade s 
house and later Mr. Purshottam 
Tarare and beyond Chindhuji 
Phale and further to ShriRajesh 
Bakde s house . 


West - 


From Mr. Rajesh Bakde house 
to North house of Mr. Prakash 
Bisan and to the East house of 
Mr. Marotrao Uike and further to 
North Mr.Kashinath Nimbalkar s 
house and further to Mr. Haribhau 
Gonnade s house . 


6 


6 


Total- 778 , 


1 


GeneralWomen 


S .C .-9 , 


Location — Madhimandir Mata Temple to 

Garibadas Kelwade further to 
Vasanta Naik and then to the 
Bhavani Mata Temple to 
Prabhakar Kawale house . 


S . T.-7 


North 


From North the Idol Temple 
Madhimandir to the house of Shri 
Bala Khandate and later to the 
house ofMr. Bandu Bele and later 
Mr. Garibdas Kelwade s house . 


East - 


From Mr. Garibdas Kelwade s 
house to South to the house of 
Mr. Baliram Kelwade . 


1.- 546 - 31– 0 (944C). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


SCHEDULE — contd . 


. (1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


South 


From the house of Mr. Baliram 
Kelwade to Mr. Tejram Bisan s 
house and further to the house of 
Devaji Sonkusare and later the 
ChoukiMandir and later Shri Anand 
Waghmare s house and later to 
Mr. Gajanan s house and to the 
South , house of Girdhar Bisan and 
to the WestMr. Haribhau Mahajan 
(Sayre) then the house ofPrabhakar 
Kavale (Cradle house ). 


7 


7 


Total- 730 , 


1 


BCC Women 


S . C .- 8 , 


S .T.-8 


West - From Prabhakar Kavale (Cradle 

house ) to the North house ofPramod 
Bhoge to Dhuri s Wada and further 
to East Mr. Shankar Apurkar s 

house and to the next MadhiMandir . 
Location — From the ChoukiMandir Mahajan 

Pura to Hande s house and to the 
Shegaonkar s house till the market 

chouk till Jain Mandir. 
North — From Jain Temple on the North to 

East Shri Dhanyakumar Panvelkar 
house , Further to Shailesh Waghe s 
house Grocery Store and next to 
North Shri Shravan Rokade and to 
further Mr. Bhagwan Bokade s 
house thereafter to the East house 
of Chandrahasji Bisan and later 
from the road ahead of Vasantrao 
Mahajan s house to east to 
Mr. Devchand Mahajan s house and 
then to PrafulBhujade s house and 
from there East to ChoukiMandir . 


East - 


From the Chouki Temple to the 
South from Narayan Gonnade s 
house to the house of Narayan 
Kotgule and to the other side to the 
West of Vishnuji Badhe house and 
to the North to Rajarama Raut s 
house . 


South 


From Mr. Rajeram Raut s house 
to west to the house of Mr. 
Ghanshyam Kehite and later to the 
house of Mr. Madhukar Shegaonkar 
and further to Mr. Chhagan Rai s 
house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


20 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


West - From the house ofMr. Chagan Rai 

in the North , Mr. Jayachand 
Kochhar s Dakkhana and Further 
from Shree Madan Paliwal s house 
to the Jain Temple . 


8 


8 


Total- 679, 


1 


General Women . 


Location Lata Bhoge Sonar Mohalla and fur- 

ther from the Buddhist Vihar. 


S .C .- 105, 


North 


S . T.- O 


From North to the Hanuman Mandir 
from the Kuwara Bhivsen Festival 
Ground in the North . 


East 


From Hanuman Temple to South 
to Mr. Jayswal s house next to 
Mr. Ashok Motghare s family and to 
the house of Mr. ManoharKeelwade 
and to the next to the Royal family 
of Magadha and later to Raju 
Bhoyar s house and to the East 
house of Mr. Arvind Motghare and 
later from the Mandir Temple next 
to Sudhakar Kawale s house , next 
to the house of Mr. Madhukar 
Raipurkar and from Anil Sayre s 
house and further to the house of 
Mrs .Latabai Bhoge . 


South 


From the house of Mrs . Latabai 
Bhoge to Mr. DhoomeGuruji s house 
and later to Shrimati Jijabai 
Nandanwar s house and beyond the 
road to the house of Mr. Vithoba 
Bhite and later to the house of 
Mr. Chandrabhan Kumbhalwar and 
to the house of Nagare Guruji and 
later to the house of Mr. Raju 
Satpaisee , and to the north of the 
road , north to Sunil Pimramule 
Kalmbe s house . 


West - From the house of Mr. Kalambe 

to the north , to the house of 
Mr. Bashiah Badwik and later to the 
house of Mr. Bajirao Sayre and later 
to the house of Mr. Manohar 
Meshram , and to AmolMuletaili next 
to his house , to the house of 
Shri. Janrao Nagpure and further to 
the Kuwara Bhivsen Festival ground . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११ , २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


SCHEDULE — contd . 


(1) 
9 


(2 ) 

9 


(4 ) 
1 


(5 ) 


GeneralWomen . 


(3 ) 
Total- 753 , 
S.C.-20 , 
S . T.- O 


Location From Patimata temple to 

Pandurang Sayre Kumbhalkar s 
house and further to Jain temple . 


North 


In the north , Before the house of 
Mr. Pandurang Sayre, to the house 
of Mr. Raju Kumbhalakar. 


East - From Mr. Raju Kumbhalkar s house 

to south , Mr.Madhukar Bangadkar 
nextto Mrs. Yadavawade Badwich s 
house , Smt. Jankabai Kathane and 
further to from Shri . Vasudeo Wadi 
to his house and from there road to 
the flourmill northward towards next 
to the ward near Shri. Badveek s 
house , thereafter Mr. Vijay Kurve s 
family followed his home to Vijay s 
house and later to the house of 

Shri.Gabane Guruji. 
South From the house of Mr. Gabane 

Guruji , to the house of Mr. Vanzari 
Guruji and after the house of 
Mr. Parasmal Bothrah , to the house 
of Shri . Vijaykumar Bothrah and 
further south to SambhajiWanjarl s 
house and further to the house of 
Mr. Neresh Donarakar and later 

Mr. Chordiya s house . 
West - From Mr. Chordiy s house in the 

north ,next to Mr. Anil Dhoble s 
house ,Mr. Virender Narada , ahead 

ofPandurang Sayre s house . 
Location Population bracket Old screw road 

Paati Mata temple complex . 
North — In the north , From the house of 

Mr. Bhargava Gajbhiye to the house 

of Sonabai Saira. 
East Mrs . Sonabai Sayre from Ghora to 

Pench Road , adjacent to south to 
Prabhakar Khubalkar s house and 
to the house of Mr. Janaru Sayre 
and next to the house of Mr. Manik 
Gathe , to the house of Pandurang 
Giradkar. 


10 


Total- 773, 


1 


BCC Women . 


S . C .- 48 , 


S . T.-67 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


38 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 
South From Mr. Pandurang Girdkar s house 

to west, to Mr. Duman Chokole s 
house , From Mr. Shriram More s next 
house , to the house of Shri Atram 

Jangde . 
West From the house of Mr. Atram Jangade , 

further road leading to the house ofMrs . 
ManjulabaiMeshram ,before the road , 
to Mrs .Mamta Ramteke s house and 
to thehouse of Raju Bhivgade and later 
to the house of Prakash Sontakke and 
further to Mr.Uike s house and later To 

the house ofMr. Bhargava Gajbhiye . 
1 Location - Dhamki Pura Co -operative Bank till 

Pathan Chakki, from Sheshrao Kapse 
Harihar School . 


11 


11 


Total- 717 , 


SC Women . 


S .C .- 169, 


S . T.- 13 


North 


From north to Harihar School further 
road leading to Khadi to the house of 
Deepak Putharkar and to the house 
of Sheshrao Kapse . And further to 
Mr. Shriram More, next to Dr. Domki 
Jawai s house , to the house of 
Shri Ramchandra Moharkar and later 
to Mr.Dilip Vanjari s house and later till 
the Flour Mill. 


East 


From the Flour Mill southward to 
the old screw road , to the house of 
Mr. Baleshrao Devalkar and further 
upto to Nagpur District Central Bank 
of Co -operative . 


South Next from the Nagpur District Central 

Secretariat Bank , on the west , after 
the Swami Photo Studio , Thackeray 
lawyer, From thehouse of Mr. Govinda 
Maske, Mr. Khalif Pathan s house 
ahead of Mr. Rajkumar Raut and 

Mrs. Mira Madavi s house . 
West- From Mrs . Mira Madavi s house to north 

of Harihar Vidyalaya . 
1 Location in front of Jinning Tehsil office in the 

population layout area Taqia Maroti 
area . 


12 


12 


Total- 764, 


BCC 


S . C .- 86 , 


S . T.-40 


H .- 5 - 31 - C (944C). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


SCHEDULE — contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


North — 


(5 ) 
On the North , towards the North 
of the Bansingi Nalla , before 
the canal , Next to Shri Shamrao 
Sonaji Manapure s house , 
Next to Shri Madhavrao Ghule s 
house, Smt. Chunnubai Sonvane 
goes to his house and Shri 
Giruguse s house . 
From the house of Mr.Giruguse to 
the house ofNathu Dhoke of South 
and further to the house ofMr. Arjun 
Barve and to the West, To the house 
of Mrs . Manjulbai Meshram and 
further to Mr. Balapande s house 
and further to Mr. Pramod Gorde s 
house and to the South towards 
Harihar School. 


East - 


South From Harihar School to TahsilRoad 

on the West side, To the house of 
Shri Ravindra Phulbandiand later to 
Mrs. SindhuaniChavan s house and 
further to on the other side of the 
house ofMr. Jhod , after crossing the 
canal , Harihar School proceeded 
with Savner Road to Nagar 

Panchayat Chowk . 
West - From the Bansingi Nala in Nagar 

Panchayat Limits to the North by 
MunicipalPanchayat BansingiNala . 


13 


13 


Total- 640 , 


1 


General 


S .C .-90 , 


S .T.-63. 


Location Tahsil office basically hosts Govari 

Pura Sareidi school . 
North — Next to BansingiNala on the North 

side of Savner Road , Near Savner 
Road to Public Works Depart 
ment towards the next quarter 
till Tahsil Office later to the Veteri 
nary Dispensary next to Police 
Station , Parshivani further towards 
Kondwada , ahead of Sant Tukaram 
Hall, to Lakshman Yekkhed s house 
and to Mahadev Temple next to 
Chaka . 


East 


From Mahadev Temple Chakka to 
the house ofRamrao Daddamvarin 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


39 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 
front of Hanuman Mandir and further 
across the Road to the house of 
Mr. Suresh Dhawle and further to 
Sawwalakhe Complex adjecent to 
Savner Road . 


South 


From the Savner Road to the West 
to the house of Shree Gautam 
Deshpande and to Bhaurao Bhoyar s 
family then across the Saoner Road , 
towards the South along with the 
Municipality, the Municipality adja 
cent to the Municipality Bansingi 
Nala . 


West - 


From the pointof view of the Nagar 
Panchayat from the Bansingi Nala 
to the Saoner Road Bansingi Nala . 


14 


14 


Total- 668 , 


1 


General Women 


S .C .-123 , 


LocationMasjid premises Shakeel Bakery 

till Milk Dairy 
North — From the North ofSuresh Savarkar s 

house to the North forward from Rajni 
Photo Studio to Purushottam 
Rajurkar s Cutting Shop . 


S . T.- 112 . 


East 


From the Cutting Shop of 
Mr. Purushottam Rajurkar to the 
South towards the Masjid Mr./Mrs . 
Punda to the house of Qureshi 
Chunawale after the Ramteke s 
house across the Saoner Road turn 
to Paliwal D . Ed. College East 
Ashok Raut house and next to the 
house ofKishor Vaidya , next to the 
house of Mr. Sheshrao Nakhele, 
next to near Bus- stop Khaperkheda 
Road , until Mr. Arun Badwaik s 
Panthela , and till to Canal ofNagar 
Panchayat Limits. 
Mr. Arun Badwaik s Panthela and 
Nagar Panchayat from Canal till to 
Canal adjecent to Saoner Road . 
Adjecent to Saoner Road from Masjid 
towords North Shri Ramrao 
Chaudhary s house ahead of the 
Road ofMr. Pathan s house and to 
Anita Sonawne next to her house 
and to Suresh Savarkar s house . 


South 


West - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


SCHEDULE — Contd . 


(4 ) 


(1) 
15 


(2) 

15 


1 


(6 ) 
Scheduled Castes 


(3) 
Total-680 , 
S .C.-335, 
S .T.- 13 . 


Location — Vijay Khilosiya Kanya School 

Complex Ambedkar Statue 
Campus Bank of India . 


North 


In the North , Mr. Vijay Khilosiya s 
house , to the house ofMr. Narendra 
Chordiya . 


East - 


From the house of Mr. Narendra 
Chordiya s house to the South to 
Sunil Ranka s house and to the Girls 
school in the Market Square to the 
Shop of Vishnuji Bade , and to the 
south towards Shri Gajbhiye s 
Kirana and next to Sonali Xerox . 
Sonali Xerox to next Ashok Kuthe 
house and to SBI up to Bank of 
India ParshivaniRoad . 


South 


West - From the Road of Bank of India to 

the North Mr. Mahesh Burbandhe s 
house ahead of Mr. Shri Vilas 
Burabandhe . Panthela . and further 
to Bhute Kirana Stores to the Com 
plex of Sanjay Vyas and to the 

house of Vijay Khilosia . 
Location - Old Bus Stop Sai Lay -out to Nagar 

Panchayat ofRamtek Road . 


16 


16 


1 


Backward Class of 
Citizen 


Total-759 , 
S. C .- 125 , 
S.T.-28 . 


North — 


In the North Mr. Suresh Shivarkar s 
house next to the East house of 
Madhukar Shegaonkar to Prabhakar 
Badhe s house further to the house 
of Pandurang Nagoshe and further 
to Raju Pallevar s house and to the 
next lake and further to the Pench 
Road . 


East 


From the Pench Road to the South 
Pench Road Fata ,Nagar Panchayat 
to the Ramtek Road . 


South — 


To Ramtek Parshivani Road then 
proceeded to Queen Laxmi 
Vidyalaya further to the house of 
Gode Contractor and to the house 
of Ruprao Dohale , to the house of 
Sudhir Kapse , and later to the 
Municipal Council Office . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ११, २०१८ / वैशाख २१ , शके १९४० 


३३ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


West - From the Municipal Office to the 

North Shanti Cycle Stores next to 

the house of Shri Suresh Shivarkar. 
Location — Nehru Nagar Super Town ,Mangal 

Nagar Complex, Khaparkheda 
Road. 


17 


17 


Total-659, 


1 


GeneralWomen 


S .C .-43, 


S . T.- 16 


North 


North to the Rural Hospital in front 
of the Canal from East to Shri the 
house of Thakre and later to 
Vyankatesh Bar and further to 
Khadatkar Hall towards the 
Khaparkheda Road North to Shri 
Rafiq Sheikh s house and to the 
Machchimar Society and to the East 
to Prakash Kochhar s house to the 
house of Sheikh to Ramtek Road to 
MahatmaGandhi College . 


East 


From the Mahatma Gandhi College 
to the South by the foot Road to the 
Nagar Panchayat Limits and to the 
Khaparkheda Road in front of the 
Nagar Panchayat 


South Bansingi Nala Nagar Panchayat 

Limits from Khaparkheda Road , ad 

jacent to Nagar Panchayat. 
West - North of Bansingi Nala Nagar 

Panchayat to Kurwe s house and 
adjacent to Saoner Road , in front 
of Rural Hospital. till to Canal. 


Nagpur : 


ASHWIN MUDGAL , 


Dated the 11th May 2018 . 


Collector,Nagpur. 


71.- 505 -31-8 (944C ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


